पदोन्नती 

स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक (गट-क) 
(२०% कोटा) यांना कनिष्ठ अभियंता 
(स्थापत्य) (गट-ब) पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापना. 


महाराष्ट्र शासन. 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक-पदोन्न-२०१८/प्र.क्र.५९/सेवा-३ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 
दिनांक : ०२/०६/२०१८ 


वाचा :- शासन आदेशा क्र.पदोन्न-२०१८/प्र.क्र.५९/सेवा-३, दि.१०.०४.२०१८. 


शासन Bear :- 


उपरोक्त संदर्भाधिन दि.१०.०४.२०१८ रोजीच्या शासन आदेशान्वये, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहायक (गट-क) (२०% कोटा) यांना कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) (गट-ब) पदावर पदोन्नती व 
पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत. 
२. तथापि, सदर आदेशातील श्री.अजित रमाकांत देडापांडे व श्री.गुरुबसय्या स्वामी यांच्या 
पदस्थापनेकरिता अनुक्रमे रा.म.उपविभाग,उस्मानाबाद व रा.म.उपविभाग, लातूर येथे सद्यस्थितीत 
पद रिक्‍त नसल्याचे कार्यकारी अभियंता, रा.म.विभाग, लातूर यांनी कळविले आहे. यास्तव 
प्रशासकीय कारणास्तव त्यांच्या पदस्थापनेत बदल करणे आवश्‍यक आहे. तसेच, श्री. दिलीप पी. 
सुथार यांनी कौटुंबिक कारणास्तव पदस्थापनेत बदल करणेबाबत विनंती केली होती. प्रस्तुत बाब 
विचारात घेवून सदर अभियंत्यांच्या पदस्थापनेत खालीलप्रमाणे बदल करुन पदस्थापना देण्यात 
येत आहे. 


अ. | कनिष्ठ अभियंत्याचे पदस्थापना अंशत: बदलानंतरचे 
क्र. नाव केलेले सा.बां.मंडळ/परिमंडळ 
सा.बां.मंडळ/परिमंडळ 
a . | श्री. अजितरमाकांत रा.म.उपविभाग,उस्माना | सा.बा.विभाग, 
earths बाद उस्मानाबाद अंतर्गत रिक्‍त 
पदी. 
२. | aera. ।सा.बां. प्रादेशिक विभाग, | सा.बा.विभाग, लातूर 
स्वामी मुंबई (कोकण) अंतर्गत रिक्‍त पदी. 
3. । श्री.दिलीप पी.सुथार | सा.बां.विशेष प्रकल्प सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग,चेंबूर, जि.मुंबई । इलाखा शहर विभाग, 
उपनगर मुंबई अंतर्गत रिक्‍त पदी. 


QA आदेशा क्रमांकः पदोन्न-२०१८/प्र.क्र.५९/सेवा-३ 


३. संबंधित मुख्य अभियता यांनी वरीलप्रमाणे संबंधितांच्या सुधारित पदस्थापनेचे आदेशा 
तात्काळ निर्गमित करावेत. पदस्थापना झालेल्या अभियंत्यास तात्काळ कार्यमुक्त करून त्यांना 
पदस्थापनेच्या ठिकाणी त्वरीत रूजू होण्याबाबत सूचित करावे. तसेच पदस्थापना झालेल्या 
अभियंत्याने पदभार स्विकारल्याचा अहवाल शासनास तात्काळ सादर करावा. 

8. सदर शासन SST महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/.॥8॥8/99॥॥॥9.9०५.॥॥ या संकेतस्तळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०६०२१६२४०८३४१८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Vaishali Sule 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


e e ou=PWD, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
V a | S h a | | 5 U | e 2.5.4.20=0€39186eb174ffc2d5d67d71804bf38507 
3457ed3186970cc74a272f3074c496, cn=Vaishali 
Sule 
Date: 2018.06.02 16:25:41 +05'30' 


(वैशाली सुळे) 
शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत, 

१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई पत्राने, 

२. महाळलेखापाल-१/ २ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 

३. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई व औरंगाबाद, 

४. मुख्य अभियंता,( राम), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कोकण भवन, नवी मुंबई, 

५. मुख्य अभियंता (वि.प्र), सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मुंबई, 

६. उप सचिव (सं.नि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

७. अधीक्षक अभियंता, सा.बां. मंडळ, उस्मानाबाद/लातूर/मुंबई यांना योग्य त्या तात्काळ 
कार्यवाहीसाठी अग्रेषित, 

८. अधीक्षक अभियंता, सा.बां. परिमंडळ, औरंगाबाद/मुंबई यांना योग्य त्या तात्काळ कार्यवाहीसाठी 
अग्रेषित, 

९. संबंधित स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक यांना संबंधित मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम 
प्रादेशिक विभाग यांचे मार्फत, 

१०.मा. मंत्री (सा.बां, / मा.राज्यमंत्री (सार्वजनिक बांधकाम) यांचे खाजगी सचिव, 

११.प्रधान सचिव (सा.बां.विभाग) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई, 

१२.सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१३.सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहाय्यक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

१४.कार्यासन आस्थापना-१, २, ३, सेवा-६, संगणक कक्ष, सा.बां.विभाग,मंत्रालय, मुंबई, 

१५.कार्यासन सेवा-३ (निवडनस्ती) सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


